RNINo.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS /173/ 2016-18 


Htta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक २२]] 


मंगळवार , मार्च १४ , २०१७/ फाल्गुन २३, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मार्च २०१७ 


अधिसूचना 
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन ) नियम, २००१ . 

क्रमांक पविआ. २०१४ /प्र.क्र . ४१४ /पदुम - ३. — ज्याअर्थी, प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम , १९ ६० ची (१९ ६० चा ५ ९ ) महाराष्ट्र 
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन करण्याची 
आवश्यकता योग्य असल्याची शासनाची धारणा झालेली आहे ; 

आता, त्याअर्थी या अनुरोधाने प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम , २००१ (यापुढे याचा 
उल्लेख “ सदरचेनियम ” म्हणून करण्यात येईल ), मधील नियम ३ च्या उप-नियम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, प्राणी क्लेष 
प्रतिबंधक अधिनियम , १९ ६० च्या कलम ४ अन्वये स्थापन केलेल्या भारताचेप्राणी कल्याण मंडळाच्या सहमतीने, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र 
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन करत आहे. तसेच, सदरच्या नियम ३ मधील उप -नियम ( २ ) मधील अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र शासन राज्यातील सर्वजिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीचे खालीलप्रमाणे रचना असलेल्या व्यवस्थापकीय समितीची 
नियुक्ती करत आहे. 

( अ ) पदसिद्ध सदस्य 
( १ ) जिल्हाधिकारी 
( २ ) जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

सदस्य 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

... 


अध्यक्ष 


सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - अ - २५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १४ , २०१७ / फाल्गुन २३, शके १९ ३८ 


... 


... 


... 


... 


( ४ ) मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्याकरिता 

सदस्य 
पोलीस उपआयुक्त ( मुख्यालय ). 
( ५ ) आयुक्त महानगरपालिका यांनी नामनिर्देशित केलेला 

सदस्य 
उप - आयुक्तांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी 

( फक्त महानगरपालिका असलेल्या ठिकाणी ) 
( ६ ) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

सदस्य 
( ७ ) जिल्हा वन अधिकारी 

सदस्य 
( ८ ) जिल्हा शिक्षण अधिकारी 

सदस्य 
(९ ) मुंबई शहर व मुंबई उप नगर जिल्ह्यांकरिता 

सदस्य 
शिक्षण उपसंचालक ( शालेय शिक्षण ), मुंबई विभाग, मुंबई 
( १० ) जिल्हा माहिती व जनसंपर्क अधिकारी 

सदस्य 
( ११) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त 

( ब ) सदर नियमाच्या नियम ३ (२ )(i) आणि ( ii) अन्वये नियुक्त करावयाचे अशासकीय सदस्य 
( १२ ) संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळा /पांजरापोळ संस्थांपैकी एका संस्थेचा अध्यक्ष 

सदस्य 
( १३ ) प्राणी कल्याणविषयक कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेचे दोन सदस्य 

सदस्य 
( १४ ) सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशित केलेल्या दोन व्यक्ती 

सदस्य 
(१५ ) संबंधित जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे / प्राण्यांवर प्रेम 

सदस्य 
करणारे प्राणी कल्याणासाठी काम करणारे पाच ते सहा कार्यकर्ते . 


... 


सदस्य - सचिव 


( क ) पदसिद्ध पदाधिकारी / अशासकीय सदस्य यांची नियुक्ती / कार्यकाळ 
( १) पदसिद्ध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , सदस्य आणि सदस्य- सचिव हे त्यांच्या मूळ पदावर कार्यरत असेपर्यंत समितीवर कार्यरत राहतील. 
( २ ) अनुक्रमांक १२ ते १५ येथे नमूद केलेल्या अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती तीन वर्ष कालावधीकरिता राहील 

परंतु, अनुक्रमांक १२ ते १५ येथील कोणत्याही सदस्याला समितीमधून काढून टाकण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
( ३ ) अनुक्रमांक १२ ते १५ येथील सदस्य नियुक्तीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त झालेल्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्य शासनाकडून 

नामनिर्देशनाने नियुक्ती करण्यात येईल . 
( ४ ) सदरची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून या संदर्भात सर्व जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या सोसायट्यांचे अस्तित्व संपुष्टात 

येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


आ . लिं . जहाड , 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १४ , २०१७ / फाल्गुन २३, शके १९ ३८ 


AGRICULTURAL , ANIMAL HUSBANDRY DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated 14th March 2017 


NOTIFICATION 


... 


... 


... 


PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (ESTABLISHMENT AND REGULATION OF SOCIETIES FOR PREVENTION OF CRUELTY 
TO ANIMALS) RULES, 2001. 

No.PAVIA - 2014 /CR -414 /ADF - 3. — Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion 
that it is expedient to establish a Society for Prevention of Cruelty to Animals in each District in 
the State of Maharashtra and to appoint Managing Committee of such Society for implementation 
of the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act , 1960 (59 of 1960 ). 

Now therefore , in pursuance of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) of the rule 3 of the 
Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of 
Cruelty to Animals) Rules, 2001 (hereinafter referred to as “ the said rules” ), with the concurrence 
of the Animal Welfare Board of India , established under section 4 of the Prevention of Cruelty to 
Animals Act , 1960, the Government of Maharashtra hereby establishes the Society for Prevention 
of Cruelty to Animals in each District in the State of Maharashtra and in pursuance of the powers 
conferred by sub - rule (2 ) of rule 3 of the said rules , the Government of Maharashtra hereby 
appoints the Managing Committee of the aforsaid Society for each district in the State of 
Maharashtra with the following composition , namely : 

(A ) Ex- officio Members 
( 1 ) Collector 

Chairperson ; 
( 2 ) Superintendent of Police 

Member ; 
( 3 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad 

Member ; 
(4 ) For the District of Mumbai City and Mumbai 

Member : 
Suburban Deputy Commissioner of Police 

(Head Quarter ). 
(5 ) The Officer nominated by the Commissioner of 

Member ; 
Municipal Corporation who is not below the 
rank the Deputy Commissioner ( In case of 

Municipal Corporation only ) 
(6 ) Regional Transport Officer 

Member ; 
( 7 ) District Forest Officer 

Member ; 
(8 ) District Education Officer 

Member 
(9 ) For the District of Mumbai City and Mumbai 

Member ; 
Suburban , Deputy Director ( School Education ), 

Mumbai Division , Mumbai. 
( 10 ) District Information and Publicity Relation Officer 

Member ; 
( 11) District Deputy Commissioner of Animal Husbandry . 

Member -Secretary 
( B ) Non -Government Members to be appointed under rule 

3 ( 2 )( i) and (ii ) of the said Rules. 
( 12 ) One Chairman of Goshalas 

Member ; 
Panjarapols in the concerned District . 
( 13 ) Two Members of the Charitable Society who 

Member ; 
works for welfare of animals . 
( 14 ) Two Person nominated by the General body of the Committee 

Member ; 
( 15 ) Five to six persons who are humanitarian workers, 

Member 
animal lovers or animal welfare activists in the 
concerned District . 


... 


... 


... 


... 


... 


... 


... 


... 


... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, मार्च १४ , २०१७ / फाल्गुन २३, शके १९ ३८ 


( C ) Tenure of ex -officio and non -Government Members— 
(i) The ex -officio Chairperson , Members and Member - Secretary shall remain on the Managing 

Committee of the concerned District until they are working on their original posts. 
(ii) The members at serial Nos . ( 12 ) to (15 ) shall be appointed for a period of three years : 

Provided that, Government may remove any member mentioned at Serial Nos . ( 12 ) 

to ( 15 ). 
( iii ) The Members mentioned at Serial Nos . ( 12 ) to ( 15 ) shall be nominated by the State 

Government on the recommendation of the concerned District Collector . 
( iv ) All the working societies at district level functioning in the District shall cease to exist 

from the date of issue of this notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. L. JARHAD , 
Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


